लक्ष्मीनारायण तंत्रशास्त्र संस्थेस (राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठांतर्गत) 
संशोधन प्रयोगशाळा व SRST सेंटरकरीता 
विविध उपकरणे खरेदी करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१०८/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जून, २०२२. 


वाचा :- १. संचालक, लक्ष्मीनारायण AAS संस्था (राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठांतर्गत) 
यांचे दि.०९.०५.२०२२ रोजीचे पत्र. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२ दि.१७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना :- 

सदर संस्थेच्या विविध कामांकरीता सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात रु.१० कोटी उपलब्ध करुन 
देण्यासंदर्भात मा.वित्तमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पिय भाषणांत घोषणा करण्यात आली आहे. लक्ष्मीनारायण 
तंत्रशास्त्र संस्थेची स्थापना नागपूर येथे १९४२ मध्ये झाळी असून, सदर संस्था मध्य भारतातील रसायन 
तंत्रज्ञान या क्षेत्रात नावाजलेली संस्था असून, रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात पदवी ते संशोधन या टप्प्यापर्यंत कार्य 
करते. सदर संस्थेकरीता इनोव्हेशन आणि इनक्युबेडान सेंटर करिता विविध उपकरण खरेदी करण्यासाठी 
अंदाजपत्रक मान्यतेस्तव सादर केले आहे. त्यानुषंगाने सदर खरेदी प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, लक्ष्मीनारायण तंत्रश्ञास््र संस्था (राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठांतर्गत) 
यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार एकूण चार उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रु.१,७४,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी ARMA लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे वितरण खालीलप्रमाणे 
आहे :- 


Particulars of Particulars of Equipment Details Quantity | Approximate 
Equipment Cost. Rs. In 
Lakhs 
High Performance | Water Kiran Automated HPLC System for 0] 40 
Liquid Chromatograph | Separation of complex mixtures with + 1% 
(HPLC) accuracy 
Particle size and Zeta| ANTON PAAR Zeta & Particle size 0] 35 
Potential Analyser | Analyser, Measurement Angles for Particle 
(Malvern Zetasizer) 1 Angle (175 Deg) 
BET Surface Area] ANTON PAAR BET Surface Area 0] 59 
Analyzer Analyzer Autosorb, Warranty 3 year 
TGA/DTA And DSC | Shimadzu Differential Scanning 0] 40 
Analysis Calorimeter, DSC-60 Plus Shimadzu 
Simultaneous DTA-TG System, Model 
:DTG-60H 
TOTAL | 04 174 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१०८/विशि-२ 


उक्त तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे एकूण नगांसाठी रु.१,७४,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक 


कोटी AMS लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍कमेस खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


१) 


सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवश्‍्‌यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर प्रक्रिया शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

सदरहू उपकरणे व सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्यावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती/अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने 
तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात 
यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 
राज्यांचे दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, 
त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post-dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory ।॥॥818981187),मेन्टेनन्स योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
ताळमेळ प्रमाणपत्र (Reconciliation Certificate) संचाळक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी सादर करावे. 
तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe eat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम .0 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१०८/विशि-२ 


२. सदर संस्थेस निधी मंजूर झाल्यानंतर सदरहू तरतूद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर विद्यापीठामार्फत लक्ष्मीनारायण तंत्रशास्त्र संस्था, नागपूर या संस्थेस तातडीने उपलब्ध करुन 
देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 
३. सदर खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यु-०२, मुख्य लेखाशीर्ष २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०३, विद्यापीठीय व 
उच्च शिक्षण, १०२ विद्यापीठांना सहाय्य, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (००) (०७ सर्वसाधारण 
शिक्षणासाठी विद्यापीठांना अनुदान (अनिवार्य) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ०७४५)” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय हा, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम 
(भाग-२), दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक-७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री आणि उपक्रम 
संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६०८१५१७३९८००८ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


AJIT MADHUKARRAO २ 
BAWISKAR - 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
) कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


A 


CSC 0८ w 


4 


om 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती). 

संचालक, लक्ष्मीनारायण तंत्रशास्त्र संस्था, नागपूर. 

सह संचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१०) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) - १/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
११) कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ पुणे. 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ पुणे. 
) 
) 
) 


nN S 


८“? 


१४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


